“दिव्यांग कल्याण विभाग 
दिव्यांगांच्या दारी” या 
अभियानासाठीच्या समितीची 


पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग-२०२३ / प्र. क्र.५६/ दि. क. 2 
३१/३२/ ३५ “ए” विंग, मित्तल टॉवर, 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई- ४०००२१. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा: 


१) शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक: दिव्यांग-२०२२३ / प्र. क्र. ५६/ दि. क. 2, 
दि. २३ मे, २०२३. 

2) शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक : दिव्यांग-२०२३ / प्र. क्र. ५६/ दि. क. 2, 
दि:रेक्जुले, 2023. 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा स्तरावर शासनाचे सर्व विभागाचे अधिकारी, सर्व शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी 
उपस्थित राहून दिव्यांगांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करता येईल, याकरीता 
“दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगाच्या दारी” हे अभियान शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय दि. २३ मे, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आळा आहे. तसेच सदर अभियान राबविण्यासाठी 
मा. श्री. ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, विधानसभा सदस्य यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. 
त्याचप्रमाणे या बाबतची कार्यपध्दती दिनांक २८ जुले,२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सुनिश्चित करण्यात 
आली आहे. सदर दिनांक २३ मे,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीची पुनर्रचना करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 


“दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी” या अभियानात घ्यावयाच्या विविध बाबींच्या संदर्भात 
धोरण व अंमलबजावणीकरीता दिनांक 23 मे,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय समिती गठीत 
करण्यात आली होती. सदर समितीची पुनर्रचना मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


मा. श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, विधानसभा सदस्य | अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक,मंत्री दर्जा 


डॉ.संतोष एकनाथराव मुंडे, रा.परळी वैजनाथ, जि.बीड | उपाध्यक्ष 


सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 


oC] Aw] A] oO 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे सदस्य 


५. | उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई | सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.५६/ दि. क. 2 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०२३१७२५५६५८३५ असा आहे. तसेच 
सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


lly signed by RAJESH BHASKAR GAIKWAD 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, RAJESH BHASKAR ५५५५५५५ 


4,20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1fae3eca97e85924d0e44375 
hi 


Bade5{0221f9a, postalCode=400032, st=Mahara: 
serialNumber=26E 171EC96C63F6333217D12FB6DA1CSA800CE18A7A 
6FDS9ABF19B8ED3F02A91, cn=RAJESH BHASKAR GAIKWAD 
Date: 2023.10.23 17:31:07 +05'30' 

(रा.भा.गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 

मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. A SAH उर्फ बच्चू कडू, अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक, दिव्यांग कल्याण विभाग 

दिव्यांगांच्या दारी अभियान, मंत्री दर्जा, विधानसभा सदस्य, 

७) उपाध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान, डॉ.संतोष एकनाथराव मुंडे, 
रा.परळी वैजनाथ, जि. बीड , 

) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

९) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

१०) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

११) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर, 

१२) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१४सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५)सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१६)आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१७) सर्व जिल्हा पोलिस प्रमुख, 

१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व नगरपालिका, 

१९) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


SS 


20) Ud जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
२१) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
२२) सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 
२३)सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 
२४) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


